सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरीता 
राष्ट्रीय छात्रसेना योजना (अनिवार्य) 
याकरीता पुरवठा व सागुग्री या 
उपशिर्षा अंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, 
दि. १६.०४.२०२० 
२) वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ०४ मे, २०२०. 
३) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/ 
२०२०/२१/का-५/५५०३, दि. २२.०९.२०२०. 
४) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/ 
२०२०/२१/का-५/५६५०, दि. ०६.१०.२०२० 
५) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/ 
२०२०/२१/का-५/६०३५, दि. ०६.११.२०२० 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय 


छात्र सेना योजने अंतर्गत (अनिवार्य) २२०४-००१६ या लेखाशिर्षाखालील SIRTF २१- पुरवठा व 


सामुग्री यासाठी मंजूर केलेल्या रू. ११००.०० लक्ष तरतूदीपैकी go टक्के प्रमाणे रू. ६६०.०० लक्ष 


इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय 


छात्र सेना योजने अंतर्गत (अनिवार्य) २२०४-००१६ या लेखाशिर्षाखालील उपशिर्ष २१- पुरवठा व 


सामुग्री यासाठी मंजूर रू. ११००.०० लक्ष तरतूदीपैकी go टक्के प्रमाणे रू. ६६०.०० लक्ष (अक्षरी 


रू. सहा कोटी साठ लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी आयुक्त, क्रीडा व 


युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२२४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, 


विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६)-२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३ 


पुरवठा व सामुग्री या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचा निधी ज्या 


प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १६.०४.२०२० तसेच शासन निर्णय, 


दि. ०४.०५.२०२० मधील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात 


यावी. यासाठी संबंधित समादेशक अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित 


विभागीय उपसंचालक (क्रीडा व युवक सेवा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत यावर्षी मंजूर करण्यांत आलेल्या 


तरतुदीपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, वित्त विभागाच्या संमतीने 


तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७८/२०२०/व्यय-५, दि. २०/११/२०२० 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२०११२५१७०९२३८८५२१ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


é Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

Sw ati M a d h U ka IF D8 IN. “Government oF maharashtra, ou=Schoo 
Educatior Sports Department, postalCode=400032, 
ste 


=! I6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07 
€9700fe62cba2439a81b4be4, iti Madhukar Nanal 
Date: 2020.11.25 17:13:09 +05'30' 


( Xd. 4. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण ) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

८. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय SAGA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 

. निवड नस्ती, (क्रीयुसे-३). 


१ 


छठ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


